कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र. ६ च्या 
सुधारीकरणास व आधुनिकीकरणासाठी महानिर्मिती 
कंपनी मर्यादित यांना प्राप्त झालेल्या कर्जाच्या 
रक्कमेच्या समायोजनाबाबत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. निधिवि-२०१८/प्र.क्र.9६/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : - २ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ :-१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, 
दि. ०२/०४/२०१८ 
२) महालेखापाल कार्यालयाचे D.O.No.ACII/CAORB/CH-9/209¢- 
१९/२५८., Date २३/०७/२०१८. 
३) महानिर्मिती कंपनीचे पत्र क्र. CMD/MSPGCL/GOM/No.082&&§, 
दिनांक १६/०८/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र. ६ (सुधारीकरण व आधुनिकीकरण) जागतिक बँकेच्या 

सहकार्याने उभारण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पासाठी सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मागणी क्र. के- 
११ योजना सांकेतांक ६८०१०६४७ अंतर्गत रु. ३० कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली 
आहे. जागतिक बँकेकडून सन २०१८-१९ मध्ये कर्ज रुपाने रु. १४,१४,७४,०००/- इतकी रक्कम थेट 
प्रकल्प राबविणाऱ्या महानिर्मिती कंपनीस प्राप्त झालेली आहे. सदर रक्कम महालेखापाल 
कार्यालयाने ८६५८ ११० CAORB Suspence या निलंबन लेखाशिर्षा खाली दर्डाविळी आहे. सदर 
रक्‍कम रु. १४,१४,७४,०००/- पुस्तकी समायोजनाने योग्य त्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : - 

महानिर्मिती कंपनीच्या कोराडी युनिट क्र. ६ (आधुनिकीकरण व नुतनीकरण) प्रकल्पास केंद्र 
शासनाच्या पुढाकाराने जागतिक बँकेकडून मंजूर झालेल्या कर्जापैकी सन २०१८-१९ मध्ये माहे जून, 
२०१८ पर्यंत महानिर्मिती कंपनीस थेट प्राप्त झालेली कर्जाची रक्‍कम रु. १४,१४,७४,०००/- 
(रुपये चौदा कोटी चौदा लाख चौ-याहत्तर हजार फक्त) इतकी रक्‍कम पुस्तकी समायोजनाने वितरीत 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. या झासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली कर्जाची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर 
करण्यात आली आहे त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची खातरजमा करावी. 
३. वरील बाबींचा खर्च “मागणी क्र. के-११ ,६८०१ वीज प्रकल्पासाठी कर्जे, २०५ पारेषण व 
वितरण, (००) (००) (०५) कोराडी ऊर्जा प्रकल्पासाठी महानिर्मिती कंपनीस कर्जे (६८०१०६४७) 44 Hut 
व आगाऊ रक्कमा” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी 
मंजूर असलेल्या तरतूदी मधून समायोजित करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१८/प्र.क्र.9६/ऊर्जा-३ 


४. सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल मुंबई यांच्या अखत्यारित व अधिकारात 
करण्यात येत असल्याने या रक्कमेचे देयक तयार करण्यात येवू नये. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता / ळेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ यांनी त्यांच्या अखत्यारित व 
अधिकारात रु. १४,१४,७४,०००/- (रुपये चौदा कोटी चौदा लाख चौ-याहत्तर हजार फक्त) चे पुस्तकी 
समायोजन करुन झासनास तसे कळवावे. 
६. महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक २०१७/ परिपत्रक क्र. अर्थसंकल्प, २०१८ / प्र.क्र.६९/अर्थ-३ 
दि. ०२/०४/२०१८ मधील परिच्छेद ४ ते ८ या परिच्छेदांची पूर्तता होत आहे व परिशिष्ट मधील सर्व १ 
ते ८ अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. तसेच वितरणासाठी प्रस्तावित 
तरतूद ही अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ७०% च्या मर्यादेत आहे. 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०१०२१५१८४४०६१० असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Nanasaheb Rajaram 


Dhane 
Date: 2019.01.02 15:28:45 +05'30' 
(ना.रा.ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी 
मर्या.प्रकाशहगड, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 
२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विदयुत सुत्रधारी कंपनी मर्यादित, 
हाँगकाँग बिल्डींग , ४ था मजला.एम ,जी,रोड . फोर्ट, मुंबई-२३ 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई-४०००२०. 
) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई-४०००२०. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
६) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधान सभा, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 
) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१), मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्य-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२ 
१०) निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


